शासकीय तंत्रनिकेतनातील विभाग प्रमुख यांचा 
परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन नियुक्ती पुढे 
सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्र. पकास-३४२१/प्र.क्र.१०२/२१/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ०३ डिसेंबर, २०२१. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
२) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.४अ /आस्था/परिविक्षा 
/२०२१/४५६, दि.२८/१०/२०२१. 


शासन आदेरा:- 


शासकीय तंत्रनिकेतनामधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ, या संवर्गातील विभाग प्रमुख 
यांची दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण 
झाल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथीळ पत्रान्वये प्राप्त 
झाला आहे. 


०२. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता संबंधितांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.०६ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून समाप्त करण्यात 
येत आहे व त्यांची सेवा स्तंभ क्र. ७ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अ. | अध्यापकाचे नावव | नियुक्ती आदेशा Vy परिविक्षा परिविक्षा | नियुक्ती पुढे 
क्र. पदनाम दिनांक झाल्याचा । कालावधीतील | कालावधी | सुरु ठेवण्याचा 
दिनांक रजेचा पूर्ण दिनांक 
कालावधी केल्याचा 
दिनांक 
el 2 3 | ल षु & Peal 
q | श्री. गणेश चंद्रभान शा.नि.क्र. ०८/८/२०१६ एकूण ०५ १२/८/२०१८।) १३/०८/२०१८ 
खुरसाडे, विभाग प्रमुख | ससेनि-३२१५/ (म.पू) दिवस (म.नं.) (म.पू) 
अणुविद्युत अभियांत्रिकी, | प्र.क्र.३७०/१५/ 
शासकीय तंत्रनिकेतन तांशि-७ 
रत्नागिरी दि.०१/८/२०१६ 


०३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त विभाग प्रमुखांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 
कार्यवाही तातडीने करावी. 

०४. सदर शासन Seal, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/ २७१५/ 
प्र.क्र.२०३/ आठ, दि. २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश HATH: पकास-३४२१/प्र.क्र.१०२/२१/तांशि- ७ 


०५. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२०३१६५२३०६५०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SAMEER LAXMAN जवा zeromen 


7022247432857 f45f509bf I bf0bd20c865 1282018421 


DHERE sa ee par a 
(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 

Wa: 

संबंधित विभाग प्रमुख (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 
प्रति, 
संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण GaAs, AERTS राज्य, मुंबई 
सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, मुंबई, 
प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, रत्नागिरी, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी, 
६. निवड नस्ती/तांशि-७. 


Cc Ww A 0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


